मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी या संवर्गाची दि. ०१. ०१. २०२०, 
दि.०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०७१७/प्र.क्र. १६४/परि-४, दि. २३.०८.२०१७. 
२. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०१२० / प्र.क्र.१२/परि-४, दि. १६.०१.२०२०. 
३. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०१२० / प्र.क्र.१२/परि-४, दि. १२.११.२०२०. 


शासन परिपत्रक:- 


उपनिर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची दि. २३.०८.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्याच्या आधारे उपनिर्दिष्ट क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आळी आहे. तर उपनिर्दिष्ट क्र. ३ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१९ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या सवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०२०, 
दि. ०१.०१.२०२१ व दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार आता सदर ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात घेतलेल्या 
बाबी सोबत जोडलेल्या " परिशिष्ट-अ" प्रमाणे असून त्या आधारे सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठ "ब" नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


४. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत 


समाविष्ट असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्ठानास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 


५. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत परिवहन 
आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर 
विचार करण्यात येणार नाही. 


६. Waddie कार्यरत अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करून घ्यावी. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११५५५००१९२९ आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by LANGHI BHARAT R 


LANGHI BHARAT DR: CN = LANGHI BHARAT R, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


R MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 


Date: 2022.09.21 15:57:43 +05'30" 


(भरत रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


प्रत- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापूर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत करण्याची 
कार्यवाही स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय होणा-या अधिका-यांची उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे.) 
पदावरील ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. 


आ) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झाळेली असून सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण चाळू 
अथवा प्रलंगित नाही. यास्तव सदरची ज्येष्ठतासूची पुढील तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठतासूचीकरीता 
आधारभूत मानन्यात आलेली आहे. 


इ) दि. ०१.०१.२०१७ च्या अंतिम यादीमध्ये नमूद तथापि दि. ३१.१२.२०१६ अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०१८ रोजीच्या प्रारुप 
यादीमध्ये कमी करण्यात आली आहेत. 


3) दि. ०१.०१.२०१८ च्या प्रारुप यादीमध्ये नमूद तथापि दि. 39.92.2099 अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०१९ रोजीच्या प्रारुप 
यादीमध्ये कमी करण्यात आली आहेत. 


उ) दि. ०१.०१.२०२०१९ च्या प्रारुप यादीमध्ये नमूद तथापि दि. ३१.१२.२०१८ अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०२० रोजीच्या प्रारुप 
यादीमध्ये कमी करण्यात आली आहेत. 


ऊ) दि. ०१.०१.२०२० च्या प्रारुप यादीमध्ये नमूद तथापि दि. ३१.१२.२०१९ अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०२१ रोजीच्या प्रारुप 
यादीमध्ये कमी करण्यात आली आहेत. 

ए) दि. ०१.०१.२०२१ च्या प्रारुप यादीमध्ये नमूद तथापि दि. ३१.१२.२०२० अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०२२ रोजीच्या प्रारुप 
यादीमध्ये कमी करण्यात आली आहेत. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९) 


अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक प्रादेशिक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
अ. परिवहन (सरळसेवा/पदोन्नती/ | दिनांक दिनांक 
क्र. अधिकारी | अति रिक्त संवर्ग कक्ष व | / मानीव 
पदावरील प्रत्यक्ष इतर) दिनांक 
रुजू दिनांक 
eae | 2 ३-' | छै. | बु द बि ८ 8 
q  । श्री. बाबासाहेब ई. आजरी खुला १५.०२.१९६१ | १५.०६.२०१३ पदोन्नती २८.०२.२०१९ । सेवानिवृत्त 
2 श्री. लक्ष्मण आ. दराडे WTS) | १५.११.१९६३ | 09.90.2093 पदोन्नती ३०.११.२०२१ 
3 श्री. श्रीपाद कृ. वाडेकर खुला ०५.०७.१९६३ | ०३.१०.२०१३ पदोन्नती ३१.०७.२०२१ 
४ | श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ | ०३.०२.२०१४ पदोन्नती ३०.०९.२०२४ 
५ | श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. | ३०.०७.१९६५ | ३१.०८.२०१५ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 
६ | श्री. सुभाष सो. पेडामकर अ.जा. २८.०४.१९६२ | ०८.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०४.२०२० 
७ | ait. सतीश सदामते अ.जा. २६.०६.१९६२ | ०४.०९.२०१७ पदौन्नती ३०.०६.२०२० 
८ | श्री. अमर आनंदराव पाटील खुला ०४.१०.१९६३ | ०५.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.१०.२०२१ 
९ | श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे खुला ०२.०२.१९६५ | ०४-०९.२०१७ पदोन्नती २८.०२.२०२३ 
१० | श्री. पुरषोत्तम ज्ञा. निकम खुला २०.०७.१९६७ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.०७.२०२५ 
११ | श्री. भरत कळसकर खुला २८.०६.१९६८ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२६ 
१२ | श्री. राजाराम त्र्यंबक गिते FAS) | ०८.११.१९६८ | ०४.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.११.२०२६ 
१३ | श्री. राजेंद्र मदने भ.ज.(क) | ११.०६.१९६९ | ०६.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२७ 
१४ | श्री. परवेज खु. तडवी अ.ज. ०८.१०.१९६१ | ०२.०५.२०१८ पदोन्नती ३१.१०.२०१९ 
१५ | श्री. अजित बाळकृष्ण शिंदे खुला ०३.०७.१९६५ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 
१६ | श्री. रविद्र किसन गायकवाड खुला २८.१०.१९७० | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१०.२०२८ 
१७ | श्री. शैलेश कामत (मेश्राम) अ.ज. ०४.१२.१९६८ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१२.२०२६ 


परिशिष्ट-ब 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2029 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२०) 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 


अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक प्रादेशिक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
अ. परिवहन (सरळसेवा/पदोन्नती/ | दिनांक दिनांक 
क्र अधिकारी | अति रिक्त संवर्ग कक्षव | / मानीव 

पदावरील प्रत्यक्ष इतर) दिनांक 
रुजू दिनांक 

Fae | २ ३ = ae 4 & [1७ ८ ९ 
१  । श्री. लक्ष्मण आ. दराडे WS) | १५.११.१९६३ | 09.90.2093 पदोन्नती ३०.११.२०२१ 
२ श्री. श्रीपाद कृ. वाडेकर खुला ०५.०७.१९६३ | 03.90.2093 पदोन्नती ३१.०७.२०२१ 
3 श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ | ०३.०२.२०१४ पदोन्नती ३०.०९.२०२४ 
४ | श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. | ३०.०७.१९६५ | ३१.०८.२०१५ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 
५ | al. सुभाष सो. पेडामकर अ.जा. २८.०४.१९६२ | ०८.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०४.२०२० सेवानिवृत्त 
& श्री. सतीश सदामते अ.जा. । २६.०६.१९६२ । ०४.०९.२०१७ पदौन्नती ३०.०६.२०२० सेवानिवृत्त 
७ | श्री. अमर आनंदराव पाटील खुला ०४.१०.१९६३ | ०५.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.१०.२०२१ 
८ | श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे खुला ०२.०२.१९६५ | ०४.०९.२०१७ पदोन्नती २८.०२.२०२३ 
९ श्री. पुरषोत्तम ज्ञा. निकम खुला २०.०७.१९६७ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.०७.२०२५ 
१० | श्री. भरत कळसकर खुला २८.०६.१९६८ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२६ 
११ | श्री. राजाराम त्र्यंबक गिते FAS) | ०८.११.१९६८ | ०४.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.११.२०२६ 
१२ | a. राजेंद्र मदने भ.ज.(क) | ११.०६.१९६९ | ०६.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२७ 
१३ | श्री. अजित बाळकृष्ण शिदे खुला ०३.०७.१९६५ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 
१४ | श्री. रविद्र किसन गायकवाड खुला २८.१०.१९७० | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१०.२०२८ 
१५ | श्री. शैलेश कामत (मेश्राम) अ.ज. ०४.१२.१९६८ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१२.२०२६ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०१२०/प्र.क्र.१२/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 
(कालावधी दिनांक ०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१) 


अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक प्रादेशिक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 

अ. परिवहन (सरळसेवा/पदोन्नती/ | दिनांक दिनांक 

क्र अधिकारी | अति रिक्त संवर्ग कक्ष व | / मानीव 

पदावरील प्रत्यक्ष इतर) दिनांक 
रुजू दिनांक 

a २ ३ 1. ४ | 4 & |. क.) ८ ९ 

१ | श्री. लक्ष्मण आ. दराडे WTS) । १५.११.१९६३ | 09.90.2093 पदोन्नती ३०.११.२०२१ सेवानिवृत्त 
२ | श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील खुला ११.०९.१९६६ | ०३.०२.२०१४ पदोन्नती ३०.०९.२०२४ 

3 | श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. | ३०.०७.१९६५ | ३१.०८.२०१५ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 

४ | श्री. अमर आनंदराव पाटील खुला ०४.१०.१९६३ | ०५.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.१०.२०२१ सेवानिवृत्त 
५. | श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे खुला ०२.०२.१९६५ | ०४.०९.२०१७ पदोन्नती २८.०२.२०२३ 
६ | atl. पुरषोत्तम ज्ञा. निकम खुला २०.०७.१९६७ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३१.०७.२०२५ स्वेच्छानिवृत्त 

दि.०१.०९.२०२१ 

७ | श्री. भरत कळसकर खुला २८.०६.१९६८ | ०१.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२६ 

८ | श्री. राजाराम त्र्यंबक गिते भ.ज.(ड) | ०८.११.१९६८ | ०४.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.११.२०२६ 
९  । श्री. राजेंद्र मदने भ.ज.(क) | ११.०६.१९६९ । ०६.०९.२०१७ पदोन्नती ३०.०६.२०२७ 

१० | श्री. अजित बाळकृष्ण शिंदे खुला ०३.०७.१९६५ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 

११ | श्री. रविद्र किसन गायकवाड खुला २८.१०.१९७० | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१०.२०२८ 

१२ | श्री. शैलेश कामत (मेश्राम) अ.ज. ०४.१२.१९६८ | ०९.०७.२०१९ पदोन्नती ३१.१२.२०२६ 


